बंदरापर्यंत रस्ते/रेल्वे मार्ग बांधणे आणि 
बॅकवॉटर (पश्चजल) विकास (३०५१ ०७६८) 
या योजनेसाठी रू.११.९२ कोटी इतका 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०८२०/प्र.क्र.२५/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-२३ मार्च, २०२१ 


संदर्भ:- १. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे पत्र क्र.ममेबो/मुकाअ/अभि/निधी वितरण प्रस्ताव/३०५१ ०७६८/ 
२०२०-२१/१०५८, दि.०१.०३.२०२१. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२० 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून राबविण्यात येणाऱ्या “बंदरापर्यंत रोड/रेल्वे मार्ग बांधणे आणि 
ब्रैकवॉटर (पश्चजल) विकास” या योजनेकरीता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आलेल्या रु.३९.७६ कोटी इतक्या रकमेपैकी ३० टक्केच्या मर्यादेत रु.११.९२ कोटी (रुपये 
अकरा कोटी ब्यान्नव लक्ष) इतका निधी सोबतच्या परिशिष्टात नमुद कामांवर खर्च करण्यास मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी ज्या कामांकरीता वितरीत करण्यात येत आहे, त्याच कामांवर व विहित काळावधीत 
खर्ची WSs, याबाबत आवश्यक ती दक्षता घेण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड यांची राहील. 
३. सदर निधी खर्च करतांना वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० व दि.०४.०५.२०२० च्या 
परिपत्रकातील सूचनांचे व तरतुदीचे पालन करण्यात यावे. तसेच, सदरचा निधी कोणत्याही परिस्थितीत 
खर्च न होता बँक खात्यात, स्वीय प्रपंजी खात्यात अथवा शासकीय लेख्याबाहेर ठेवता येणार नाही. 
४. सदरचा निधी दि.३१.०३.२०२१ पूर्वी खर्च करून खर्चाची उपयोगीता प्रमाणपत्रे शासनास सादर 
करण्यात यावी. 
५. या वितरीत करावयाच्या तरतुदीकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून लेखाधिकारी, 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड हे राहतील. 
६. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-७, ३०५१- बंदरे व दिपगृहे, ०० ०२, लहान बंदरे, (८०) 
सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (०१) मेरीटाईम बोर्डास सहायक 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०८२०/प्र.क्र.२५/बंदरे-२ 


अनुदान, (०१)(०८) बंदरापर्यंत रस्ते/रेल्वे मार्ग बांधणे आणि बॅकवॉटर (पश्चजल) विकास (कार्यक्रम) ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (३०५१ ०७६८)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
७. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील 
AH मधील १ ते १० अटींची पूर्तता होत असल्याची खात्री करण्यात आली आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्डास अदा करण्यात आलेला रू.७.९५ कोटी निधीपैकी रू.६.७० कोटी निधी खर्च केल्याचे 
उपयोगीता प्रमाणपत्र संदर्भाधीन दि.०१.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने सादर 
केलेले आहे. 
८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१५०/२०२१/व्यय-८, 
दि.१२.०३.२०२१ नुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
र्‌. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०३२३१०५४२३९१२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhikan Onkar Thakur 


Bhikan Onkar 1. 
Thakur Date: 2021.08.29 1059:10 +0500 त 
(भि.ओ.ठाकूर) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
२) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) प्रधान सचिव (बंदरे), गृह विभाग. 
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
६) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८) कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग. 
९) निवडनस्ती (बंदरे-२) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०८२०/प्र.क्र.२५/बंदरे-२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०८२०/प्र.क्र.२५/बंदरे-२, दि. २३ मार्च, २०२१ सोबतचे परिशिष्ट 


अ. कामाचे नाव अंदाजपत्रकिय वितरीत करावयाचा प्रशासकिय 

क्र. किंमत निधी मान्यता 

१ । रेवस, ता.अलिबाग, जि.रायगड | ४.९४ कोटी ४.९४ कोटी प्राप्त 
येथे जेट्टी पर्यंत wed 
मजबुतीकरण करणे 124.08, 2098 

२ ।वेगुर्ला, ता.वेगुर्ला जि. सिधुदूर्ग. ४.९८ कोटी ३.५५ कोटी प्राप्त 
येथे जेट्टीपर्यंत जाणाऱ्या रस्त्याचे दि.२५.०२.२०२१ 
मजबुतीकरण करणे 

3 | फरारे ता.दापोली, जि.रत्नागिरी। ४.९७ कोटी ०.९२ कोटी प्राप्त, 
येथे जेट्टीपर्यंत जाणार रस्ता दि.०९.०८.२०१९ 
तयार करणे 

४ | भरडखोल, ता.श्रीवर्धन, | ४.८७ कोटी ०.६७ कोटी प्राप्त, 
जि.रायगड येथे जेट्टी व पोचरस्ता दि.२६.०६.२०१९ 
बांधकाम करणे 

५ | fan steam ते भगवती बंदर | ९.४२ कोटी १.१८ कोटी दि.३१.०३.२०१७ 
जेट्टीपर्यंत जाणाऱ्या रस्त्याचे काम पूर्ण 
मजबुतीकरण करणे 

६ ।आगरदांडा ता. yes] ८.०० कोटी ०.६६ कोटी प्राप्त 
जि.रायगड येथे रो रो काक 
Ue जोडरस्ता तयार सौ 
करणे 
एकुण ३७.१८ कोटी ११.९२ कोटी 


Bhikan Onkar 
Thakur 


Digitally signed by Bhikan Onkar Thakur 
DN: CN = Bhikan Onkar Thakur, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT 0 


MAHARASHTRA, OU = HOME DEPARTMENT 
Date: 2021.03.23 10:59:26 +05'30' 


(भि.ओ.ठाकूर) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


